दिनांक ०१ ते ०५ फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीत भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा 
२०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१८-१९/सीसीएससीएसबी; दिनांक ०७.०१.२०१९ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/कबड़ी/२०१८-१९, 
दि.१६.०१.२०१९. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/१७७, दि.२२.०१.२०१९. 


शासन निर्णय :- 

दिनांक ०१ ते ०५ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत भोपाळ, मध्य प्रदेश येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता ओव्हल धारावी क्रीडा संकूल, धारावी, मुंबई येथे दि.१५ 
जानेवारी,२०१९ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे (पुरुष संघ) रु.६२,०००/-(रुपये 
बासष्ठ हजार फक्त) व विवरणपत्र "ब-१" प्रमाणे (महिला संघ) रु.७२,७००/- (रुपये बाहत्तर हजार 
सातशे फक्त) असे एकूण रु. १,३४,७००/- (रुपये एक लक्ष चौतीस हजार सातशे फक्त) इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व gaye मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, 
या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २७ ते २९ जानेवारी,२०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 


०१ ते ०५ फेब्रुवारी,२०१९ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ 
A) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील 
त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९,दिनांक११ 
मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९२९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २५ जानेवारी ते ०७ फेब्रुवारी,२०१९ (प्रशिक्षण 
शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात 
यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ 
कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, 
दिनांक११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/आ/सेवा- 
८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवळतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखात्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३११११०५३१३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rajendra oN 
Shankarrao Pawar Spars 


jepartment 
ate: 2019.01.31 17:02:39 +05'30' 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवाळय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १ ते ५ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कबड्डी संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ) पुरुष संघ 

क्र.। खेळाडूचे नाव व पदनाम | ट्रॅकसूट | किटबँग विभाग / कार्यालय 

ia निलेश चिंदरकर, नाही | नाही | राज्यकर सह आयुक्त, (प्रशा), वस्तू व सेवा कर 
कर सहाय्यक कार्यालय, ठाणे. 

२ । गणेश काळे, कनिष्ठ | नाही | नाही | भीमा पाटबंधारे विभाग, पंढरपूर. 
लिपिक 

३ | सुरज Hides, कोतवाल नाही | नाही | तहसिलदार कार्यालय, रत्नागिरी 

४ | संतोष जाधव, नाही । नाही | विक्रीकर सह आयुक्‍त (अन्वेषण), वस्तू व सेवा कर 
राज्यकर निरीक्षक कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 

५ | कल्पेश जाधव, होय | होय | विशेष राज्यकर आयुक्त, वस्तू व सेवाकर भवन, 
कर सहायक माझगांव, मुंबई. 

६ | हेमंत वरळीकर, नाही । नाही | तहसिलदार अंधेरी कार्यालय, अंधेरी (प), मुंबई. 
मंडळ अधिकारी 

७ | अधिर इंदूलकर, होय | होय | संचालनालय स्था.नि.ले.प., कौकण भवन, नवी 
लेखापरीक्षा लिपिक मुंबई. 

८ | क्रषिकेशा डिचोलकर, होय | होय | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चनी रोड, मुंबई. 
बांधणी सहाय्यकारी 

९ | विक्रम कदम, कोतवाल होय । होय | महसूल कार्यालय वाळवा - इस्लामपूर, जि.सांगली 

। १० | महेश सावकारे, शिपाई होय | होय | उपवनसंरक्षक यावल वन विभाग, जळगांव. 

। ११ | Spa महाले, तलाठी होय । होय | तहसिल कार्यालय मंगरुळपीर, जिल्हा- वाशिम 

१२ | निवृत्ती जगताप, परिचर होय | होय ।प्रा. न्या. वै. प्रयोगशाळा, नाशिक 

१३ | रमाकांत ठाकूर, जवान होय | होय | अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, yg 

१४ | संदिप इंदूलकर, शिपाई नाही | नाही | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, FARIS, मुंबई. 

१५ | प्रितम सनकुळकर, होय | होय | महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
स्वीय सहायक, मुंबई 
प्रशिक्षक 

१६ | मदन बावसकर, नाही । नाही | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वरीष्ठ स्वीय सहायक 
व्यवस्थापक 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 


ब) महिला संघ 

क्र.| खेळाडूचे नाव व पदनाम | ट्रॅकसुट | किटबँग विभाग / कार्यालय 

ie श्रीमती दिपिका जोसेफ होय । होय | वस्तू व सेवाकर आयुक्‍त, नोडल- ३, वस्तू व सेवा 
सहा. आयुक्‍त कर भवन, येरवडा, पुणे. 

२ श्रीमती स्वाती काकडे, होय होय | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गडचिरोली. 
अधीक्षक 

3 श्रीमती कल्पिता शिंदे, | होय होय | सह संचालक, उद्योग विभाग, शिवाजी नगर, पुणे. 
स.ले.अ 

४ | श्रीमती संघमित्रा कांबळे होय होय | कोषागार कार्यालय, पालघर 
क.ले. 

4 श्रीमती श्रध्दा बनप, लिपिक | होय होय | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. 

६ । श्रीमती अश्विनी देसाई, होय होय | शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई 
बांधणीकार 

७ | श्रीमती रेवती नाईक, होय होय | अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, ठाणे. 
लिपिक टंकलेखक 

८ | श्रीमती स्मिता तांबेकर, होय होय | आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 

९ श्रीमती वर्षाराणी खोसे होय होय | शिधा वाटप कार्यालय क्र. ३९ इ, माटुंगा, मुंबई 
लिपिक 

1 ० | श्रीमती ज्योती माने होय होय | उपनियंत्रक, शिधावाटप कार्यालय - ई परिमंडळ, 
लिपिक वडाळा, मुंबई. 

7 १ | श्रीमती सरोज यु. मते, होय होय | शिधा वाटप कार्यालय क्र. ३४इ, घाटकोपर, मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 

१२ | श्रीमती आरती कठाणे, होय होय | आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक 

१३ | श्रीमती माधुरी परब होय होय | कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उच्च श्रेधी लघुलेखक 

१४ | श्रीमती गीता यादव होय होय | मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी 

१५ | दिलीप कडू, होय । होय | अधिदानव लेखा कार्यालय, बांद्रा (प), मुंबई. 
कनिष्ठ लेखापाल 
प्रशिक्षक 

१६ | TUT भोईर, होय होय | अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
सांख्यिकी सहायक 
व्यवस्थापक 


Rajendra DN, GN = Rajendra harkara Pa C= 8 
Shankarrao Pawar 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ९ पैकी ५ 


a = nt Of Maharashtra, 
OU = School Education and Sports Department 
Date: 2019.01.31 17:03:09 +05'3 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” (पुरुष संघ) 
दिनांक १ ते ५ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा wast स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कबड्डी 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 
तपशील 


निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च :- 
१) निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च :- 


ठिक्षण शिबीराकरिता खर्च :- 
अ) दिनांक २७ ते २९ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षकांचे मानधन 
एकत्रित गाडी भाड्यासह 
ब) दिनांक २७ ते २९ जानेवारी,२०१९ या कालावधीत खेळाडू व व्यवस्थापक 
यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च 
(प्रत्येक दिवसाचे B.940x दिवस 3 X एकूण खेळाडू १६) धि तव: 


कवाची 


) Jog गॅलेक्सी सेथेंटिक शाईनिंग क्लॉथ जर्सी (मोनोग्राम व क्रमांकासह) ey, 
. ४००/- प्रमाणे. =] 


१६ गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ शार्टस रु. ३००/- प्रमाणे. 


१६ ब्लॅक पॅन्थर सर्पोटर रु. ३००/- प्रमाणे. 
१६ मोठे टॉवेल्स रु. १००/- 
१६ जोडी मॅटवर वापरावयाचे शूज रु. ८००/- प्रमाणे. 
9 
र 
a 
a 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Rajendra IN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN. 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = School Education and 


Shankarrao Pawar spots pep 


( राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब-१”(महिला संघ) 
दिनांक १ ते ५ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कबड्डी 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


तपशील रुपये 
निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च :- 
क्षण शिबीराकरिता खर्च :- 
अ) दिनांक २७ ते २९ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षकांचे 
मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह 
ब) दिनांक २७ ते २९ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत खेळाडू व 
व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता एकत्रित अल्पोपहार खर्च 


क) जिल्हा क्रोडा संकुल, धारावी येथे प्रशिक्षण व शिबीराकरिता मैदान भाडे. 


(/ 
~~ 


१६ गॅलेक्सी सेथेटिक ash क्लॉथ जर्सी प्रत्येकी दोन (मोनोग्राम व 
| रु. ४००/- प्रमाणे. 

१६गॅलेक्सी सेथेंटिक शाईनिग क्लॉथ sca रु. ३००/- प्रमाणे 

१६ मोठे टावेल्स रु. १००/- 

) ।१६ जोडी डिलक्स प्राईम नायलॉन पायमोजे रु. ७५/- प्रमाणे. 

०) |१० जोडी अँकलेटस्‌ रु. १००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 

qo जोडी नायलॉन निकप्स रु. १००/- प्रमाणे (कॉमन किट) 


१० जोडी रिस्ट बण्ड रु. १००/- प्रमाणे 
४) (एकूण :- (रु. बाहत्तर हजार सातशे फक्त) 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, S 


) 


2 | 


= 
ae 


Efe) 


na 


-O; -O| -O 
AYN | AD] _O 
— | ™ 


Efe) 


Raje ndra = Maharashtra, O = G ara’ ‘a, 
Shankarrao Pawar  bassssosiiesas कड णन 
( राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र-क 


दिनांक १ ते ५ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीत भोपाळ, मध्यप्रदेश येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
कबड्डी संघाची निवड करण्यासाठी दि. १५ जानेवारी २०१९ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले 
अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


पुरुष 


खेळाडूचे नाव विभाग / कार्यालय 
चिन बा. कोळी लिपिक पविभागीय कृषि अधिकारी, सासणे मैदान, बेकर 
, कोल्हापूर. 


a महेश भा. सावकारे rots पवन संरक्षक मावळा वन विभाग, R.T.O. 
| 
सुं. यादव प्रा. आ. केंद्र कवलेवाड, जि. गोंदिया 
व 
७ PUTS पु. जाधव शिपाई राज्यकर आयुक्त कार्यालय, (आस्था-१२), 
वस्तू व सेवाकर, माझगांव, मुंबई. 


णेडा काळे 


लेखापरिक्षा लिपिक संचालनालय स्थानिक निधी लेखापरिक्षा, कोकण 


माकांत धो. ठाकूर क्षक राज्य उत्पादन शुल्क, सिंधुदूर्ग 
राज्यकर निरीक्षक मा. आयुकत कार्यालय, आस्थापना अधिकारी, वस्तू 
व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
कर सहाय्यक ाज्यकर सह आयुक्त कार्यालय, (प्रशा) वस्तू व सेवा 
कर कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, 


मा. पवार लिपिक गीय सल्लागार व उपसचिव अन्न नागरी, पुरवठा व 
संरक्षण विभाग, मुंबई. 


म. सोळांकुरे कृषि सहाय्यक तालुका कृषि अधिकारी, हातकणांगले 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१९१/क्रीयुसे-२, 


ही चं. जगताप प्रयोगशाळा परिचर प्रादेशिक न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोग शाळा, 
TSN रोड, नाशिक 
rots य्यक संचालक, औषध नियंत्रण प्रयोगशाळा, 
व औषध प्रशासन, बांद्रे (पू), मुंबई- Yoo ०५१. 
२१ संदीप ब. इंदुलकर शिपाई भागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, 
ints, मुंबई. 
य सलागार कार्यालय, a 


२३ GR. pias | कोतवाल | NER कार्यालय रत्नागिरी, ता.जि. रत्नागिरी 


णेठ भोईर सांख्यिकी सहाय्यक अर्थ व सांख्यिको संचालनालय, मुंबई. 


२५ प्रितम प्र सनकुळकर 


वरळीकर 


२७ 'कल्पेश शि. जाधव 
वाकर भवन, माझगांव, मुंबई. 


मदन बावसकर वरीष्ठ स्वीय सहायक|नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
ndra Shan 


1 DN: CN = १8७ 
Rajend ra S = Maharashtra, O 
Maharashi 

ports 


Shankarrao Pawar ञ 


06 
ate: 2019.01.31 17:04:05 +05'30" 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


